राष्ट्रीय रुर्बन अभियान अंतर्गत मंजूर 
हरताळा गाव समुहासाठी दुस-या 
टप्याकरीता उणिवा निवारण निधी 


(CGF) वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रुरबन- २०२२/प्र.क्र. ०७/ योजना-१ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: ०४ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा : 
१) वित्त विभाग परिपत्रक, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दिनांक २४ जून, २०२१ 


प्रस्तावना : 


केंद्र शासनाच्या दिनांक १४ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यात सुरु 
असलेल्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय oss अभियानांतर्गत पहिल्या टप्यातील हरताळा गावसमूह, 
जिल्हा जळगाव या गावसमूहाच्या विकासासाठी संबंधित जिल्हयाला उणीवा निवारण निधीचा 
(सीजीएफ) दुस-या टप्याकरीता आहरित करुन वितरित करावयाच्या लेखाशिर्ष २५१५ २५३९ ( केंद्र 
हिस्सा ६०%) रुपये ०.९० कोटी व लेखाशिर्ष २५१५ २५४८ राज्य हिस्सा (४०%) ०.६० कोटी असे एकूण 
रुपये १.५० केटी रक्‍कम निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सदर शासन निर्णयान्वये श्यामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय OLS अभियानांतर्गत पहिल्या टप्यातील 
हरताळा गावसमूह, जिल्हा जळगाव या गावसमूहाच्या विकासासाठी संबंधित जिल्हयाला उणीवा 
निवारण निधीचा (सीजीएफ) दुस-या टप्याकरीता आहरित करुन वितरित करावयाच्या लेखाशिर्ष 
२५१५ २५३९ (केंद्र हिस्सा ६०%) रुपये ०.९० कोटी व लेखाशिर्ष २५१५ २५४८ राज्य हिस्सा (४०%) 
०.६० कोटी असे एकूण रुपये १.५० केटी रक्‍कम निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (8.1).5.) 
राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय eras अभियान यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, पाळघर (आहरण व संवितरण अधिकारी) यांचेकडे वितरित करण्यात येत 
आहे. सदरचा निधी आहरित करून राष्ट्रीय रुरबन अभियानाच्या राज्यस्तरीय खात्यामध्ये जमा 
करण्यात यावा. सदरचा निधी पुढीलप्रमाणे नमूद केल्यानुसार SPA आहरित करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांक: रुर्बन-२०२२/प्र.क्र. ०७/ योजना-१ 


केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
लेखाशीर्ष वितरीत लेखाशीर्ष वितरीत 
करावयाची करावयाची 
रक्‍कम रक्‍कम 
मागणी क्रमांक एल-३, ०.९० कोटी = | मागणी क्रमांक एल-३, ०.६० कोटी 
२५१५, इतर ग्रामिण विकास २५१५, इतर ग्रामिण विकास 
कार्यक्रम, १०६, ग्रामीण भागात कार्यक्रम, १०६, ग्रामीण भागात 
नागरी सुविधा निर्माण करणे, नागरी सुविधा निर्माण करणे, 
(००) (09) राष्ट्रीय रुरबन (००) (०२) राष्ट्रीय रुरबन 
अभियान- गाव समुहाचा विकास अभियान गाव समुहाचा विकास 
(कें.पु.यो.) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कें.पु.यो) (राज्य हिस्सा 
(कार्यक्रम) (२५१५ २५३९) ४०%) (कार्यक्रम) (२५१५ 
३१, सहायक अञनुदाने २५४८) 
(वेतनेत्तर) ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) 
एकूण निधी रु. १.५० कोटी 


२. शासन निर्णय दिनांक ०७ जुले, २०१७ अन्वये राष्ट्रीय wea अभियानासाठीचा वितरीत 
करण्यात येणाऱ्या निधीसंबंधात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर यांना आहरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार त्यांचेकडे अर्थ संकल्पीय वितरण प्रणाली 
वर निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे 


३. वर नमुद केल्याप्रमाणे केंद्र व राज्य हिस्याची रक्‍कम रुपये १.५० कोटी मात्र कोषागारातून 
आहारित करणे करिता आहरण अधिकारी यांना सदरची रक्‍कम कोषागारातून आहरित केल्यानंतर या 
विभागाच्या राष्ट्रीय CLEA अभियानाच्या राज्यस्तरावर उघडण्यात आलेल्या खाळील बचत खात्यात 
जमा करण्यात यावे. 


बँकेचे नांव व शाखा खात्याचा क्रमांक खात्याचे नांव NEFT/IFSC Code 
बक ऑफ महाराष्ट्र,  ६०२४२९९०९२४ रुरबन fart | MAHBo0093Z¢é 
शाखा- मंत्रालय, मुंबई. महाराष्ट्र 


४. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनाकरिता खर्च 
करण्यात यावे, अन्यथा वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल. 


५. UTR निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती त्वरीत 
लेखाधिकारी कार्यासन योजना-?२, ग्राम विकास विभाग यांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर केलेली रक्‍कम, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: रुर्बन-२०२२/प्र.क्र. ०७/ योजना-१ 


२) कोषागारातून काढलेळी रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, ४) 
महालेखापाल कार्यालयातील रक्‍्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


६. सदर रक्कम रु. १.५ कोटी चा खर्च- 9) मागणी क्रमांक एल-३, २५१५, इतर ग्रामिण विकास 
कार्यक्रम, १०६, ग्रामीण भागात नागरी सुविधा निर्माण करणे, (००) (09) राष्ट्रीय Vas अभियान- गाव 
समुहाचा विकास (कें.पु.यो.) (केंद्र हिस्सा ६० %) (कार्यक्रम) (२५१५२५३९) ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर), या लेखाज्ीर्षाखाली रु. ९०,००,०००/- (रुपये नव्वद लाख फक्त) व २) मागणी क्रमांक एल- 
३, २५१५, इतर ग्रामिण विकास कार्यक्रम, १०६, ग्रामीण भागात नागरी सुविधा निर्माण करणे, (००) 
(०२राष्ट्रीय Vat अभियान गाव समुहाचा विकास (कें.पु.यो) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) 
(२५१५२५४८) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशीर्षाखाली रु. ६०,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
साठ लाख फक्त) याप्रमाणे या लेखाशीर्षांसाठी सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील मंजूर 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


७. सदरचा शासन निर्णय अनापचारीक संदर्भ क्र ५८१/व्यय-१५ दिनांक २६.१०.२०२१ वर प्राप्त 
मान्यतेस अनुसरुन तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दिनांक २४ जून, 
२०२१ मधील अटी व शर्तीची पूर्तता करीत असल्याने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०४११५८०२२६२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


M a Nn es h Digitally signed by Mangesh 
g Vasant Mohite 
DN: cn=Mangesh Vasant Mohite, 
V Tt o=Rural Development 
ठे S a Nn Department, ou, 
email=mangesh.mohite64@gov.i 
M h ९ ॥, c=IN 
O ग | te Date: 2022.02.04 17:14:23 +05'30' 
(मंगेश मोहिते) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, 
जळगाव. 
३. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जळगाव. 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा पालघर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: रुर्बन-२०२२/प्र.क्र. ०७/ योजना-१ 


उप संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, रुरबन, बांधकाम भवन, मुंबई 
. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

वित्त विभाग (व्यय-१५) व (अर्थ-१७) मंत्रालय, मुंबई ४ ०० ०३२ 

. कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, ग्रामविकास विभाग 

१०. निवडनस्ती/ योजना-१ 


० ७३ 6 की 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


